कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना 
महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गात 
पदोन्नती देणेबाबत. (अमरावती विभाग) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.११०/१६ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
तारीख: १८ जानेवारी, २०२२. 


संदर्भ :- १) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दि.०७ मे, २०२१ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि.१४.०७.२०२१ 
३) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/कृप/पदो./आस्था-४/७०२/२०२१, दि.२७.०८.२०२१ 


शासन आदेशा :- 

कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना (वेतनश्रेणी एस-१३ रु.३५,४००- 
१,१२,४००) महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) (एस-१५ रु.४१,८००-१,३२,३००) या संवर्गात 
त्यांना वाटप झालेल्या महसूली विभागात व प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने पुढील अटींच्या अधीन 
राहून निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती देऊन त्यांची पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यास झासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । निवडसूची कर्मचाऱ्याचे नाव (सर्वश्री/श्रीमती । वाटप झालेला | पदोन्नतीने पदस्थापना 
तील क्रमांक व पदनाम विभाग 
/ ज्येष्ठता 
क्रमांक 
a ८/३६१ निता महादेवराव शोळके, कृषि अमरावती कृषि अधिकारी जिल्हा बिज 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी, प्रमाणिकरण, अकोला. 
बाळापूर, जि. अकोला 
२ १६/८६४ । रामदास हरिदास राखोंडे, कृषि अमरावती मंडळ कृषि अधिकारी, अकोला- 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी २, ता. अकोला, जि. अकोला. 
अकोला, जि.अकोला 
३ १७/८७२ | गजानन लक्ष्मण महल्ले, कृषि अमरावती कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी अधिकारी, अकोला, 
अकोला, जि. अकोला जि. अकोला. 
४ १८/८७९ । चारुदत्त गोविंदराव गावंडे, कृषि अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, 
पर्यवेक्षक, तालुका फळरोप वाटीका देऊळगाव राजा, ता. देऊळगाव 
दारव्हा, जि. यवतमाळ राजा, जि. बुलढाणा 


शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.११०/१६ओ 


अ.क्र. | निवडसूची Faroe नाव (सर्वश्री/श्रीमती । वाटप झ पदोन्नतीने पदस्थापना 

तील क्रमांक व पदनाम विभाग 
/ ज्येष्ठता 
क्रमांक 

4 १९/८८६ । योगेन्द्र विश्वनाथ संगेकर, कृषि अमरावती कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी कृषि अधिकारी, अमरावती 
वरुड, जि. अमरावती 

६ २१/९१३  । मानिक पंजाबराव देशमुख, कृषि अमरावती कृषि अधिकारी, जिल्हा बीज 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी प्रमाणिकरण यंत्रणा, चिखली, 
देऊळगाव राजा, जि. बुलढाणा जि. बुलढाणा. 

9 39/888 । राजेश मोतीराम वासनकर, कृषि अमरावती कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 
पर्यवेक्षक, उपविभागीय कृषि अधिकारी, चांदूररेल्वे, 
अधिकारी मोर्शी, जि. अमरावती जि. अमरावती 

ह ३२/९५० । किशोर मल्हारराव टाले, कृषि अमरावती कृषि अधिकारी, जिल्हा बीज 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी प्रमाणिकरण यंत्रणा, चिखली, 
चिखली, जि. बुलढाणा जि. बुलढाणा. 

९ ३३/९५३ भारत अर्जुन इरतकर, कृषि पर्यवेक्षक, | अमरावती कृषि अधिकारी, कृषि 
उपविभागीय कृषि अधिकारी, वाशिम, चिकित्सालय व तालुका फळ 
जि.वाशिम रोपवाटीका वाढा, ता. 

मंगरुळपीर, जि. वाशीम. 
ia ० ३४/९५५  । नंदकिशोर विठठल बोबडे, कृषि अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, मेहकर- 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी १, ता. मेहकर, जि. बुलढाणा. 
बार्शीटाकळी, जि. अकोला 

| १ ४६/९९४ । संजय नामदेव भुतकर, कृषि अमरावती कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी अधिकारी, मंगळुरपीर, 
मालेगाव, जि. वाशिम जि. वाशिम 

१२ ५०/१०२० । सचिन भाऊसाहेब Uh, कृषि अमरावती कृषि अधिकारी, कृषि 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी चिकित्सालय फळरोपवाटीका, 
बुलढाणा, जि. बुलढाणा बुलढाणा, ता. जि. बुलढाणा. 

१३ ६४/११४९ | प्रताप मनोहरराव रोडे, कृषि अमरावती कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि 
पर्यवेक्षक, प्रादेशिक कृषि व्यवस्थापन सहसंचालक, अमरावती 
प्रशिक्षण संस्था, अमरावती 

१४ ६५/११५० | अमोलकुमार रामदास सावरकर, कृषि | अमरावती कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी अधिकारी, बार्शी टाकळी, 
दर्यापुर जि. अमरावती जि. अकोला 

१५ ७१/१२१० | निशांत केशवराव सोनटक्के, कृषि । अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, 
पर्यवेक्षक, उपविभागीय कृषि उमरखेड, ता. उमरखेड, 
अधिकारी रामटेक, जि. नागपुर जि. यवतमाळ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.११०/१६ओ 


अ.क्र. | निवडसूची Faroe नाव (सर्वश्री/श्रीमती । वाटप झ पदोन्नतीने पदस्थापना 

तील क्रमांक व पदनाम विभाग 
/ ज्येष्ठता 
क्रमांक 

१६ ८२/१२५३ | विजय रामकृष्ण धांडे, कृषि पर्यवेक्षक, | अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, राळेगाव, 
तालुका कृषि अधिकारी मोताळा जि. ता. राळेगाव, जि. यवतमाळ 
बुलढाणा 

१७ ८३/१२५६ । प्रशांत माधवराव देडामुख, कृषि अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, बुलढाणा, 
पर्यवेक्षक, उपविभागीय कृषि ता. बुलढाणा, जि. बुलढाणा 
अधिकारी मोर्शी जि. अमरावती 

१८ ८४/१२५७ | मदन गुंडाजी टेकाळे, कृषि पर्यवेक्षक, | अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, मुकुटबन, 
उपविभागीय कृषि अधिकारी, ता. झरी जामणी, जि. यवतमाळ 
बुलढाणा 

१९ ८५/१२५९ | सिमा उत्तमराव देशमुख, कृषि अमरावती कृषि अधिकारी, किटकनाशक 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी चाचणी परिक्षण प्रयोगशाळा, 
भातकुली जि. अमरावती अमरावती. 

२० ८७/१२६१ | दिलीप दिनकर लोखंडे, कृषि अमरावती कृषि अधिकारी, जिल्हा बीज 
पर्यवेक्षक, जिल्हा बीज प्रमाणिकरण प्रमाणीकरण अधिकारी, 
अधिकारी, बुलढाणा यवतमाळ. 

२१ ८८/१२६२ | मदन भगवंतराव काळे, कृषि अमरावती कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 
पर्यवेक्षक, बीज प्रमाणिकरण अधिकारी कार्यालय, वरुड, 
चिखली, जि. बुलढाणा जि. अमरावती. 

२२ ८९/१२६३ | श्रीकिसन प्रल्हादराव ES, कृषि अमरावती मंडल कृषि अधिकारी, 
पर्यवेक्षक, तालुका अंजनगांव सुर्जी, आंबेटाकळी, ता. खामगाव, 
जि. अमरावती जि. बुलढाणा. 

२३ 933/9883 | ज्ञानेश्वर भगवान आरमाळ, कृषि अमरावती कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी अधिकारी कार्यालय, नांदूरा, 
चिखली, जि. बुलढाणा जि. बुलढाणा. 

२४ १४५/१५९३ | विजयकुमार वामनराव नायक, कृषि । अमरावती मंडळ कृषि अधिकारी, मालेगाव- 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी २, ता. मालेगाव, जि. वाशिम. 
मालेगाव, जि. वाशिम 

२. सदर पदोन्नती ही सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार मा.सर्वोच्च 


न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या 
अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात रिक्‍त पदांवर ज्येष्ठतेने देण्यात येत आहेत. 


३. 
सांगता येणार नाही. 


सदर पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्यामुळे पदोन्नतीच्या दिनांकापासून सेवाज्येष्ठतेचा हक्‍क 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः HAI १०२१/प्र.क्र.११०/१६ओ 


४. संबंधित कृषि पर्यवेक्षक यांनी महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) पदावरील तात्पूरती पदोन्नती 
नाकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दि.१२.०९.२०१६, 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही २०१८/प्र.क्र.१५९/का.१२, दि.०१.०८.२०१९ मधील 
तरतूदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांचे नाव सन २०२०-२१ च्या निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल आणि पुढील 
दोन वर्षी (सन २०२१-२२ व २०२२-२३) होणाऱ्या निवडसूचीमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या 
निवडसूचीत (सन २०२३-२४) कृषि अधिकारी पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल. 


५. सदर अधिकाऱ्यांची कृषि अधिकारी पदावरील तात्पूरती पदोन्नती ही सदर अधिकाऱ्यांविरुध्द प्रस्तुत 
आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या 
धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


६. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांचा सध्याच्या पदाचा पदभार विभागातील निकटतम ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडे 
सोपवून तात्काळ पदोन्नतीच्या पदावर रूजू व्हावे. तसेच पुढील बाबही निदर्शनास आणण्यात येते की, सा.प्र.वि. 
शासन अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१ मधील तरतुदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी सदर आदेश निर्गमित झाल्याच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसात पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 


७. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 


८. अमरावती महसुली विभाग वाटप झालेल्या सन २०२०-२०२१ च्या निवडसूचीतील क्रमांक ८६ (श्रीकृष्ण 
बळीराम बेलखेडे) या अधिकाऱ्यांच्या महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील पदोन्नतीने पदस्थापनेचे 
आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


रः सदर शासन BST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०११८१७३५१३४१०१ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
JYOTSNA SUNIL 
ARJUN 


(ज्योत्स्ना अर्जुन) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अप्पर मुख्य सचिव 
२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.११०/१६अओ 


८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) 4, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 

९. संचालक, वसंतराव नाईक कृषि व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, (वनामती) नागपूर. 
१०. उप सचिव (१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक 

१२. संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/उपविभागीय कृषि अधिकारी 

93. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१४. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१५. सर्व संबंधित अधिकारी 

१६. निवड नस्ती /१६ओ. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


